महाराष्ट्र शासन 
क्र. उसप्र-२०१९/१४१८/प्र.क्र.१४३/१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
ई-मेल gajanan.gurav@nic.in 
दूरध्वनी २२७९३८२७ 


दि. ०१.०१.२०२० 
प्रति, 
सह/उप सचिव, (आस्था), 
संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०१९-२० मधील गट-अ च्या अधिकाऱ्यांसाठी (सह/उप 
सचिव संवर्ग) पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ- निबंधक तथा अतिरीक्त संचालक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, यशदा, पुणे यांचे पत्र 
क्र.प्रप्रसं-२/प्रशि.कार्य./२०१९-२०/२०७, दि.२२.११.२०१९. 
महोदय, 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पदोन्नतीनंतर गट-अ साठी दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण देण्याबाबत शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ नुसार निश्चित 
केले आहे. 

त्यानुसार दिनांक ०१.०१.२०१४ नंतर गट-अ प्रवर्गात पदोन्नत झालेले सह/उप सचिव संवर्गातील २१ 
अधिकाऱ्यांसाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत दि.१३ जानेवारी, २०२० ते 
२४ जानेवारी, २०२० या कालावधीमध्ये दोन आठवड्यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले 
आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची यादी यासोबत जोडली आहे. 
२. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणास 
नामनिर्देशित अधिकारी गैरहजर राहिल्यास प्रशिक्षणाचा खर्च संबंधित व्यक्‍तीच्या पगारातून वसूल करण्यात 
येईल. सदर प्रशिक्षण पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण असल्यामुळे नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांऐवजी अन्य अधिकाऱ्यास 
विभागामार्फत परस्पर पाठविण्यात येऊ नये. 

तसेच पुढील विवरणपत्रात नमूद अधिकाऱ्यांचे स्तंभ-४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रशिक्षणासाठी 
नामनिर्देशन करण्यात आले होते. मात्र सदर कालावधीत नमूद अधिकारी हे प्रशिक्षणासाठी प्रशासकीय / 


वैयक्‍तीक कारणास्तव उपस्थित राहू शकले नाहीत. 


शासन पत्र क्रमांकः उसप्र-२०१९/१४१८/प्र.क्र.१४३/१४ 


अ. नाव पदनाम विभाग प्रशिक्षणास प्रस्तावित केल्याचा 
क्र कालावधी 
ea R 3 a re 
| श्री.पां.जो.जाधव सह सचिव नगर विकास विभाग | १) दि.०२.०५.२०१७ ते १३.०५.२०१७ 
२ दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
२ | श्री.शि.सं.पाटणकर सह सचिव वैद्यकीय शिक्षण व १ दि.०२.०५.२०१७ ते १३.०५.२०१७ 
औषधी द्रव्ये विभाग । २) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
३ | श्री.सं.शा.देगांवकर सह सचिव उद्योग, ऊर्जा व १ दि.०२.०५.२०१७ ते १३.०५.२०१७ 
कामगार विभाग 2) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
४  श्री.ज्ञा.ल.सुळ सह सचिव वित्त विभाग १ दि.०२.०५.२०१७ ते १३.०५.२०१७ 
२) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
4 | श्री.कि.व वाहुल उप सचिव सार्वजनिक आरोग्य | १) दि.११.०१.२०१६ ते २३.०१.२०१६ 
विभाग २ दि.२२.०८.२०१६ ते ०२.०९.२०१६ 
३) दि.१७.०४.२०१७ ते २८.०४.२०१७ 
8) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
६ | श्रीमती गीता रा. कुलकर्णी उप सचिव सामान्य प्रशासन १) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
विभाग 
७  श्री.र.मु.मनाळे उप सचिव अन्न, नागरी पुरवठा व | १ दि.१४.०१.२०१९ ते २५ .०१.२०१९ 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रतिनि- अतिरिक्‍त 
आयुक्त, वसई-विरार 
महानगरपालिका 
८ | श्री.म.रं.शेळके उप सचिव मृद व जलसंधारण 9) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
विभाग 
| श्री.वि.का.चौधरी उप सचिव नगर विकास विभाग | १) दि.०२.०५.२०१७ ते १३.०५.२०१७ 
२) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
गि डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार उप सचिव उद्योग, ऊर्जा व १) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
कामगार विभाग 
| १ | श्रीमती विद्या रा.हम्पय्या उप सचिव नियोजन विभाग 9) दि.१४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 


३. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक २७.०५.२०१४ नुसार यापुढील दरवर्षी वेतनवाढ देतांना 
अधिकारी व कर्मचारी यांनी नेमून दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे किंवा कसे, याची पडताळणी होणार असल्याचे 
सर्व प्रशिक्षणार्थी सह/उप सचिवांना कळविण्यात यावे. उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.२ येथे नमूद अधिकारी सदर 
प्रशिक्षणास उपस्थित राहीले नाहीत तर त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात यावी. 

तसेच शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१९ मधील परिच्छेद क्र.(उ) (४) (xii) येथील तरतुदीनुसार यापुढील 
पदावरील पदोन्नतीसाठी सदर अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्‍यक असल्याने प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास 
यापुढील पदोन्नतीसाठी त्यांना अपात्र ठरविण्यात येईल, असे त्या अधिकाऱ्यांना विनिर्दिष्टपणे कळविण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः उसप्र-२०१९/१४१८/प्र.क्र.१४३/१४ 


तसेच यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १४-ब च्या दिनांक १३.०५.२०१५ च्या परिपत्रकान्वये 
प्रशिक्षणाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्याचेही अवलोकन व्हावे. 

४. यापूर्वी, सह/उप सचिव संवर्गासाठी आयोजित केलेल्या पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाच्यावेळी असे 
निदर्शनास आले आहे की, अनेक प्रशासकीय विभाग प्रशिक्षणाच्या आदल्या दिवशी त्यांचे विभागाच्या अधिनस्त 
सह/उप सचिवांना प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे शक्‍य होणार नसल्याने प्रशिक्षण रद्द करण्याची या विभागास 
विनंती करतात. यानुषंगाने कळविण्यात येते की, याबाबतची कोणतीही विनंती मान्य करण्यात येणार नाही. 
तथापि, अपरिहार्य कारणास्तव एखादा अधिकारी सदर प्रशिक्षणास हजर राहू हाकत नसेल तर संबंधित 
विभागाच्या अ.मु.स./प्र.स./सचिव यांचे स्तरावर प्रशिक्षण सुरू होण्याच्या दिनांकाच्या कार्यालयीन ३ दिवस आधी 
प्राप्त झालेल्या विनंतीवर गुणवत्तेनुसार विचार करण्यात येईल. सदर विनंती सामान्य प्रशासन विभागाकडून 
नाकारण्यात आली तर संबंधित अधिकाऱ्यास प्रशिक्षणासाठी जाणे बंधनकारक राहील याची सर्व विभागांनी नोंद 
घ्यावी. 

५. प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे जाण्या-येण्याची व्यवस्था प्रशिक्षणार्थी यांनी स्वत: करावयाची असल्याबाबत 
संबंधितांना कळविण्यात यावे व त्यांना प्रशिक्षणासाठी दि.१३.०१.२०२० रोजी यशदा, पुणे येथे हजर रहावयाचे 
असल्याने त्यांना दि.१०.०१.२०२० (म.नं.) कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 
नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. प्रशिक्षणाच्या 
अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची माहिती हवी असल्यास, श्री.स.ना.पाटील, निबंधक तथा अतिरिक्‍त संचालक, 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (९१५८५५५१९४) यांचेशी संपर्क साधावा. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१०२१५४७१३१९०७ असा आहे. हे शासन पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Gajanan Se 
Bhimrao Gurav काका 
(ग. भि. गुरव) 
सोबत- प्रशिक्षणार्थींची यादी अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


१) श्री.स.ना.पाटीलळ, निबंधक तथा अतिरिक्‍त संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, 
राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे-४११ ००७ 

२) संबंधित अधिकारी त्यांच्या प्रशासकीय विभागामार्फत 

३) सा.प्र.वि./कार्यासन १२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


a 


॥'3५॥७०९५९५॥ ५५०५५९4 


ursu@ueypeq ysepiey 


UP siU @ouUeAeUOS Ysouip 


UPoluMeUTeEs yueusSeYs 


T हा'टा६9प०णरा UON SASf/6TOZ'ZT'TO UO Se SISG/ETOZ'ZT'TO UO se Sfsq\BuIUIes\6TOZ-3fW\:o 


E 
E 


0873820378 26७७-९०-४० 


ied 
ठा 


०९०८-8०-०९ 


urs @ Yyw-esy ZIasn $6103036)807 ८६०८-१०-०६ | 869७-3०-टट 


22822०2०6७ ६6७७-७०-०७ 


‘pple ppalpiic 
र्र ९)४ 
fee री 


४६०2-७०-७६ 


2287780807 22०८-४०-०६ ०69७-6०-७० 


£६७७५?४8००७ ६८०८-६०-७६ ४3०७०६०००० 


Jeyueys eapusins 22७862७229 ४८०८-६०-७६ | hBsb-to-he 


62४७6६०७?० 8६०2-७०-७६ | ४6०७-७०-2७ 


jnyem Jeunyuely 


४५०७०?०-टेट 


UPSIT®INS OspaeAgp ००6९०००४०१ ५2०2-७०-७६ 23०७०४०-७० 


UF CU@IEORHSp ABIES 


“OIUBUEHURTEC TEATS 


ur orm@esaeuper Buempoed 


ae 
69७92५४७?9 शग ६८०८-2०-७९ 
sae 


28७8६8०320 929०७०४०-6७ 


22०2-8०-०६_|_ ११७७-४०-८८ ree bin? Ih BIADhH [1218 
=e 


०... 
५०२७०७ श्व bile ७८५५६७ 


० 9७०2०८७७६२] 9111७ ०७1८७ 


२|॥4१२९५६७| ४2०2-५०-०६ 


०१8६2७०2०७? b २110 


2621560292 


रा 


प्र 

i 

E 

| 

| 
१: 


: 


ट हा"टा1६80९1 UON 505/6102'टा10 ५०५९५५0/6102'टा10 ॥०५९५५0१8५॥९॥ [610८-1४ 


UPS Oey epueyq Aelues 


CPSU Sayer Buel 


ठा 
wr 


€ट०८-७०-७६ | hBsb-Bo-bo 


2282800300 


0 
ied 


8682286309 


Urslu @stesued eipualel ELRRRINE3HNS 


Ur oaju@eAAeduiny eApin 


5202-७७-०६ | 639७-७७-७७ 
pear aaa! 


oC 
ठा 


०090६8690० 


UF U@SOeION) SIA hb&8bd0388 


Ww 
ठा 


8ट2०68ट०6?0 


पघतठपछाशछकपातरातववपश्याजपड 


8६६6७86४०२ 


ठा ठा 


5६४2०००2०२? 


| 
न 


ठा 


0 


Urald @exjeys wi 


४२ [plh (२18111९) ७९४७ h8/2B ॥२०७०७1-10886 111. Dpb 9७०२2७१७७२ 9:५९ -॥१७॥८४ 1) 


